RNINo. MAHBIL / 064/ 13/ 1 / 2012 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २४ ] 


सोमवार , डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १३ 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक जमीन -१/२०१७ / अधि / कावि - ३३ / १६ / २६५३९ / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / 
२०१० , (तलाठी)/प्र. क्र . ११२ /( भाग -३)/म - १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या -२/५/ २३६८० / जा क्र . ३८३५६/ नाशिक रोड, दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन -१ / कावि - २०१७ / ३३/ १६ / २२१२ , दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे , या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (२) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड/ पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक आस्थाप/ई-टपाल/ २०१७ / १/१४८ / २३९ , दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१७ अन्वये उपविभागातील जळगाव व जामनेर तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी. 


वि (एच) ६५३ 


___ ( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग जळगाव यामधील जळगाव व जामनेर तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पासून 
पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल मंडळातील 
साझे अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची - अ 


जिल्हा जळगाव 


महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


३ 


तालुका जळगाव 


जळगाव 


जळगाव शहर 


जळगाव शहर - १, जळगाव शहर - २ , जळगाव शहर - ३ , 
मेहरुण - १, मेहरुण- २ व मेहरुण - ३. 


जळगाव 


आसोदा 


जळगाव 


पिंप्राळा 


आसोदा -१, आसोदा -२, भादली बुद्रुक, शेळगाव, भोलाणे, 
सुजदे. 
पिंप्राळा- १ , पिंप्राळा-२, पिंप्राळा- ३, मोहाडी, निमखेडी 
नशिराबाद-१, नशिराबाद-२, जळगाव खुर्द, बेळी, तरसोद , 
कडगाव . 


जळगाव 


नशिराबाद 


जळगाव 


म्हसावद 


म्हसावद, विटनेर , पाथरी, जळके , जवखेडे, वावडदे 


जळगाव 


भोकर 


जळगाव 


कानळदा (नवनिर्मित) 
शिरसोली (नवनिर्मित) 


भोकर, आमोदे बुद्रुक , किनोद, करंज , विदगाव , धामणगाव 
आव्हाणे, खेडी खुर्द, कानळदा, नांद्रा बुद्रुक , ममुराबाद 
शिरसोली प्र.नं., शिरसोली प्र. बो., कुसुंबे , चिंचोली, धानवड , 
कंडारी. 


जळगाव 


तालुका जामनेर 


ها 


जामनेर 


गारखेडा ( नवनिर्मित ) 


به 


जामनेर 


जामनेर 


سه 


जामनेर 


पाळधी (नवनिर्मित ) 


जामनेर उत्तर, गारखेडा बुद्रुक , डोहरी, हिवरखेडा बुद्रुक 
जामनेर मध्य, जामनेर पश्चिम , गोंडखेड, टाकळी बुद्रुक , 
टाकरखेडा , पाटखेडा . 
पाळधी उत्तर, पाळधी दक्षिण, सुनसगाव बुद्रुक , रोटवद , 
नाचणखेडा , देवपिंप्री. 
पहुर पेठ, पहुर कसबे, शेरी , सोनाळा, एकुलती बुद्रुक 
नेरी बुद्रुक , नेरी दिगर, पळासखेडेप्र.नं., मोहाडी, केकतनिंभोरा , 
गाडेगाव प्र. न . 


जामनेर 


पहुर 


ه 


जामनेर 


नेरी 


م 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


जामनेर 


तालुका जामनेर - चालू 
वाकडी 

वाकडी, सामरोद, तळेगाव , सावरला , शहापुर 
फत्तेपुर , लोणी, गोद्री, तोरनाळे, देऊळगाव गुजरी, चिंचोली 


जामनेर 


फत्तेपुर 


पिंप्री. 


जामनेर 


तोंडापुर 


जामनेर 


मालदाभाडी 


तोंडापुर , ढालगाव , वाकोद , पिंपळगाव बुद्रुक , शेंगोळा 
मालदाभाडी, देवळसगाव , बेटावद बुद्रुक , वाघारी, रांजणी, 
नांद्राहवेली. 


जामनेर 


शेंदुर्णी 


शेंदुर्णी उत्तर, शेंदुर्णी दक्षिण , मेणगाव, मालखेडा , चिलगाव , 
गोदेगाव. 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव, १६ डिसेंबर २०१७ . 


अधिसूचना 


क्रमांक जमीन- १/ २०१७/ अधि / कावि -३३/ १६ / २६५४० /२०१७ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / 
२०१० , ( तलाठी)/प्र . क्र . ११२/( भाग - ३)/ म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/कार्या-२/५/ २३६८० / जा क्र . ३८३५६/ नाशिक रोड , दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्यानेनिर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी,जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन-१/ कावि - २०१७/ ३३ / १६ / २२१२ , दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ ( २) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि - ७६८/ २०१७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ 
अन्वये उपविभागातील भुसावळ, बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे दाखल करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचेकलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग भुसावळ यामधील भुसावळ, बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१७ पासून पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचेनाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल 
मंडळातील साझे अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


३ 


४ 


तालुका भुसावळ 


भुसावळ 


भुसावळ 


भुसावळ 


वरणगाव 


भुसावळ 


कु -हे प्र .नं . 


भुसावळ- १ , भुसावळ - २ , भुसावळ - ३, भुसावळ - ४ , 
भुसावळ - ५, कंडारी , सतारे . 
वरणगाव- १, वरणगाव- २, फुलगाव , कठोरे बु., टहाकळी, 
तळवेल. 
कुल्हे प्र .नं ., वराडसिम, सुनसगाव, गोजोरे, साकेगाव - १ , 
साकेगाव -२ . 
पिंपळगाव खुर्द, पिंपळगाव बुद्रुक, विल्हाळे , शिंदी, किन्ही, 
ओझरखेडा . 
खडका, साकरी, कन्हाळे बु., फेकरी, निंभोरा बुद्रुक 


भुसावळ 


पिंपळगाव 


भुसावळ 


लंYormorn»- 


खडका ( नवनिर्मित ) 

तालुका बोदवड 
बोदवड 


बोदवड 


बोदवड उत्तर, बोदवड दक्षिण, मनुर बुद्रुक , चिखली बुद्रुक , 


राजुर . 


बोदवड 


नाडगाव 


बोदवड 
बोदवड 


नाडगाव , कोल्हाडी, शिरसाळा, आमदगाव , हरणखेड , एणगाव 
साळशिंगी , करंजी, भानखेडे प्र. बो., सुरवाडा बुद्रुक , मुक्तळ 
शेलवड , जामठी , येवती , कु हा हरदो , जलचक्र बुद्रुक . 


साळशिंगी 
शेलवड (नवनिर्मित ) 

तालुका मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 


मुक्ताईनगर 


मुक्ताईनगर - १, मुक्ताईनगर -२, कोथळी, चांगदेव , चिंचोल , 
हरताळे . 


मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 


अंतुर्ली 
कुहा 
घोडसगाव 
निमखेडी बुद्रुक ( नवनिर्मित ) । 


अंतुर्ली- १, अंतुर्ली- २ , बेलसवाडी, पिंप्रीनांदु, पुरनाड , कर्की 
कुहा, भोटा , काकोडा, पारंबी , वढोदा, चिंचखेडे खुर्द 
घोडसगाव, रुईखेडा , निमखेडी खुर्द, चिखली, पिंप्रीअकाराऊत 
निमखेडी बुद्रुक, उचंदे, सुकळी, चिंचखेडे बुद्रुक, चारठाणा, 
बोरखेडा . 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १६ डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अधिसूचना 


क्रमांक जमीन - १/ २०१७/ अधि/ कावि - ३३ /१६/ २६५४१/ २०१७ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / 
२०१० , (तलाठी)/प्र. क्र . ११२/( भाग -३)/ म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३ , १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ २३६८० / जा क्र . ३८३५६ / नाशिक रोड, दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्यानेनिर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन-१/ कावि - २०१७ / ३३ / १६ / २२१२ , दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचेमुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (२) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड/ पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांचेकडील पत्र क्रमांक आस्थाप / कावि / ४७८ / २०१७, दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१७ अन्वये उपविभागातील एरंडोल, धरणगाव व पारोळा तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस ) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी ,किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी , जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग एरंडोल यामधील एरंडोल , धरणगाव व पारोळा तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१७ पासून पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचेनाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल 
मंडळातील साझे अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


तालुका एरंडोल 


एरंडोल 


एरंडोल 
एरंडोल 


रिंगणगाव 


एरंडोल - १, एरंडोल -२, एरंडोल -३, विखरण , उमरदे, गालापुर 
रिंगणगाव , टाकरखेडे, कढोली, खर्ची बु., रवंजे बुद्रुक , 
नागदुली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


लं 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


एरंडोल 


कासोदा 


एरंडोल 


उत्राण 


- 


कासोदा -१ , कासोदा -२, वनकोठे, आडगाव, फरकांडे, नांदखुर्द 
बुद्रुक . 
उत्राण गु.ह., उत्राण अ.ह., तळई, ताडे, निपाणे, भातखेडे 
भालगाव बुद्रुक, पिंपळकोठे बुद्रुक , पिंप्री बुद्रुक , टोळी खुर्द, 
धारागीर , हनुमंतखेडे बुद्रुक. 


एरंडोल 


भालगाव बुद्रुक (नवनिर्मित) 


- 


तालुका धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


साळवा 


धरणगाव 


सोनवद बुद्रुक 
पाळधी बुद्रुक 


धरणगाव 


धरणगाव -१, धरणगाव -२, जांभोरा, बोरगाव बुद्रुक , बिलखेडे, 
बांभोरी बुद्रुक . 
साळवा , रोटवद , नांदेड , खर्दे बुद्रुक, साकरे , निशाणे बुद्रुक 
सोनवद बुद्रुक , आनोरे, बाभुळगाव, गारखेडा, पष्टाणे बुद्रुक 
पाळधी बुद्रुक, पाळधी खुर्द, बांभोरी प्र. चा., एकलग्न बुद्रुक , 
मुसळी बुद्रुक , वराड बुद्रुक . 
पिंप्री खुर्द, वाघळुद बुद्रुक , भोद बुद्रुक , कल्याणे बुद्रुक , 
हिंगोणे बुद्रुक , पिंपळेसिम . 
झुरखेडा , अंजनविहीरे , निंभोरा, पथराड बुद्रुक, धार, बोरखेडा 
चांदसर बुद्रुक , दोनगाव बुद्रुक , टहाकळी खुर्द, रेल , चोरगाव 


धरणगाव 


पिंप्री खुर्द 


धरणगाव 


धरणगाव 


झुरखेडा ( नवनिर्मित) 
चांदसर बुद्रुक 

__ तालुका पारोळा 


पारोळा 


पारोळा 


पारोळा 


चोरवड 


पारोळा 


तामसवाडी 


पारोळा 


बोळे (नवनिर्मित) 
बहादरपुर 


पारोळा 


पारोळा-१, पारोळा-२, म्हसवे- १, म्हसवे-२, उंदिरखेडे, टेहु 
चोरवड, टिटवी, शिरसमणी, वाघरे , धुळपिंप्री 
तामसवाडी, टोळी , देवगाव , जोगलखेडे, आडगाव , शिवरेदिगर, 
करमाड खुर्द. 
बोळे, ढोली, शेवगे प्र.ब. , मोंढाळे प्र. अ., मुंदाणे प्र . अ., दळवेल 
बहादरपुर , महाळपुर , आंबापिंप्री, भोलाणे, शेवगे बुद्रुक , 
जिराळी . 
शेळावे बुद्रुक , भोकरबारी , नेरपाट , रत्नापिंप्री, खेडीढोक , 
राजवड . 
सार्वे बुद्रुक , सावखेडेमराठ, नगाव , लोणी बुद्रुक , इटनेर, 
हिरापुर . 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


पारोळा 


शेळावे 


पारोळा 


सार्वे बुद्रुक (नवनिर्मित ) 


जळगाव , १६ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८, २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ २०१७/ अधि / कावि -३३/ १६/ २६५४२/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / 
२०१० , (तलाठी)/ प्र. क्र . ११२ /( भाग -३)/म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ २३६८०/ जा क्र . ३८३५६/ नाशिक रोड, दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन- १/ कावि - २०१७ / ३३ /१६/ २२१२ , दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (२) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक आस्थाप/ ई- टपाल/ २०१७ /१४८ / २३९ , दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उपविभागातील यावल व रावेर तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे दाखल करावी. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग फैजापूर यामधील यावल व रावेर तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पासून 
पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचेनाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल मंडळातील 
साझे अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


३ 


तालुका यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


फैजपुर 


यावल- १, यावल-२, कोळवद , विरावली, कोरपावली , दहीगाव 
फैजपुर -१, फैजपुर -२, न्हावी प्र. यावल -१, न्हावी प्र. यावल -२ , 
मारुळ, पिंपरुड . 
बामणोद , पाडळसे, आमोदा, कोसगाव, दुसखेडा , अकलुद 
भालोद, हिंगोणा, सांगवी बुद्रुक , अट्रावल , डोंगर कठोरा, 
बोरखेडा खुर्द. 


यावल 


बामणोद 


यावल 


भालोद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 

अनुसूची - अ – चालू 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


लं 


नाव 


यावल 


- 


यावल 


- 


तालुका यावल - चालू 
किनगाव बुद्रुक 

किनगाव बुद्रुक , किनगाव खुर्द , आडगाव, चिंचोली, नायगाव 
साकळी 

साकळी, शिरसाड , मनवेल , चुंचाळे, डांभुर्णी, न्हावी प्र. अडावद 
अंजाळे ( नवनिर्मित ) अंजाळे, चिखली बुद्रुक , राजोरे , निमगाव, टाकरखेडा 
सावखेडासिम ( नवनिर्मित) सावखेडासिम , परसाडे बुद्रुक, मोहराळे, मालोद, वाघझिरा , 

जामन्या . 


- 


यावल 


यावल 


- 


तालुका रावेर 


रावेर 


रावेर 


रावेर 


पाल ( नवनिर्मित ) 


रावेर 


खिरोदा प्र . यावल 


रावेर 


सावदा 


रावेर 


वाघोदा बुद्रुक ( नवनिर्मित) 


रावेर - १, रावेर - २, रावेर - ३, खिरोदा प्र. रावेर , उटखेडा , 
अजंदे. 
पाल, गारखेडा, सहस्त्रलिंग, मोहमांडली , कुसुंबे बुद्रुक , 
लोहारा . 
खिरोदा प्र. यावल, सावखेडा बुद्रुक , चिनावल, रोझोदा , 
कोचुर बुद्रुक . 
सावदा - १ , सावदा- २, थोरगव्हाण , रायपुर , उदळी बुद्रुक , 
उदळी खुर्द. 
वाघोदा बुद्रुक , मस्कावद बुद्रुक , गाते , विवरे खुर्द, विवरे 
बुद्रुक . 
निंभोरा बुद्रुक -१, निंभोरा बुद्रुक -२ , तांदलवाडी , बलवाडी , 
शिंगाडी, दसनुर . 
ऐनपुर , कांडवेल , धामोडी, निंबोल , थेरोळा,खिर्डी बुद्रुक 
खानापुर , अटवाडे, अहिरवाडी , कर्जद , खिरवड 
के हाळे बुद्रुक , के -हाळे खुर्द, पिंप्री, मोरगाव खुर्द, रसलपुर 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


रावेर 


निंभोरा बुद्रुक 


रावेर 


रावेर 


ऐनपुर 
खानापुर 
केहाळे बुद्रुक (नवनिर्मित ) 


रावेर 


जळगाव , १६ डिसेंबर २०१७ . 


अधिसूचना 


क्रमांक जमीन-१ / २०१७/ अधि/ कावि -३३/१६/ २६५४३/२०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ 
२०१०, (तलाठी)/प्र. क्र . ११२ /( भाग - ३)/म - १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८, २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/२३६८०/ जा क्र . ३८३५६/ नाशिक रोड, दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी,जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन -१ / कावि - २०१७/ ३३/ १६/ २२१२, दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचेमुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (२ ) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग , पाचोरा यांचेकडील पत्र क्रमांक आस्थाप/ जमीन/ कावि -९९७/ २०१७, दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१७ अन्वये उपविभागातील पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे दाखल करावी . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धीदिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग पाचोरा यामधील पाचोरा व भडगाव तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पासून 
पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल मंडळातील 
साझे अनुसूची -अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची - अ 


जिल्हा जळगाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


انه 


तालुका पाचोरा 


पाचोरा 


पाचोरा 


पाचोरा 


पिंपळगाव बुद्रुक 


पाचोरा - १, पाचोरा -२, कृष्णापुरी, परधाडे, दुसखेडा , भातखंडे 

खुर्द. 
पिंपळगाव बुद्रुक -१, पिंपळगाव बुद्रुक -२, पिंप्री बुद्रुक प्र. पा. , 
सावखेडा बुद्रुक , वडगावकडे, वडगावआंबे. 
शिंदाड , वाडी, सातगावडोंगरी, मोंढाळा , खडकदेवळा खुर्द, 


पाचोरा 


शिंदाड ( नवनिर्मित ) 


भोजे . 


पाचोरा 


वरखेडी बुद्रुक 


वरखेडी बुद्रुक , भोकरी, लोहारी बुद्रुक , खेडगाव नंदीचे, 
साजगाव , गोराडखेडा बुद्रुक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


पाचोरा 


तालुका पाचोरा – चालू 
नांद्रा 

नांद्रा , कुरंगी, दहिगाव , सामनेर , लासगाव , बांबरुड प्र. बो. , 
पहाण . 


पाचोरा 


कुहाड खुर्द 


पाचोरा 


नगरदेवळा बुद्रुक 


कु-हाड खुर्द, कुहाड बुद्रुक , म्हसास , कासमपुरा , लोहारा , 
कळमसरा. 
नगरदेवळा बुद्रुक -१, नगरदेवळा बुद्रुक -२, आखतवाडे, निपाणे, 
वडगावमुलाणे, नेरी, पिंप्री बुद्रुक प्र.भ .. 
गाळण बुद्रुक , पिंपळगाव खुर्द, घुसर्डी बुद्रुक, बाळद बुद्रुक , 
तारखेडा बुद्रुक , तारखेडा खुर्द, 
लोहटार, पुनगाव , बांबरुड खुर्द प्र. पा ., अंतुर्ली बुद्रुक प्र. पा ., 
जारगाव, सारोळा बुद्रुक . 


पाचोरा 


गाळण बुद्रुक 


पाचोरा 


लोहटार (नवनिर्मित) 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


भडगाव 


गिरड (नवनिर्मित ) 


भडगाव- १, भडगाव -२ , टोणगाव- १, टोणगाव- २, कोठली 
गिरड , बांबरुड प्र.उ., पिंपळगाव बुद्रुक , भातखंडे, पिंपरखेड, 
लोण प्र . उ. 


भडगाव 


आमडदे 


c 


भडगाव 


कोळगाव 


भडगाव 


कजगाव 


आमडदे, वलवाडी बुद्रुक , वाक , महिंदळे, वडजी, आंचळगाव 
कोळगाव , खेडगाव खु., पिंप्रिहाट , शिंदी, जुवार्डी,पिचर्डे 
कजगाव-१, कजगाव -२, निंभोरा , भोरटेक बुद्रुक , 
तांदुळवाडी, वडगाव बुद्रुक . 
गोंडगाव , वाडे, लोण प्र.भ. , गुढे-१, गुढे -२, कनाशी 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


भडगाव 


गोंडगाव (नवनिर्मित ) 


जळगाव , १६ डिसेंबर २०१७ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१ / २०१७/ अधि / कावि - ३३/ १६ / २६५४४/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / 
२०१० , ( तलाठी)/प्र . क्र . ११२/( भाग - ३)/ म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/कार्या-२/५/ २३६८० / जा क्र. ३८३५६/ नाशिक रोड , दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन -१/ कावि - २०१७ / ३३ / १६ / २२१२ , दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (२) मध्ये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


११ 


दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि - ६२८ / २०१७, दिनांक १० नोव्हेंबर 
२०१७ अन्वये उपविभागातील अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे दाखल करावी . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग अमळनेर यामधील अमळनेर व चोपडा तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पासून 
पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल मंडळातील 
साझे अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील. 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


___ तालुका अमळनेर 


अमळनेर 


अमळनेर 


अमळनेर 


शिरुड 


अमळनेर 


पातोंडा 


अमळनेर 


मारवड 


अमळनेर 


नगाव बुद्रुक 


अमळनेर , अमळनेर पुर्व , अमळनेर उत्तर , मंगरुळ उत्तर , 
मंगरुळ दक्षिण, धार . 
शिरुड, फाफोरे बुद्रुक, रणाईचे, लोंढवे, डांगर बुद्रुक, जानवे, 
आर्डी. 
पातोंडा, खौशी बुद्रुक, सावखेडा , मठगव्हाण, रुंधाटी 
मारवड, प्र. डांगरी, कळमसरे , निम, शहापुर , करणखेडे 
नगाव बुद्रुक , गडखांब , गांधली, नंदगाव , दहिवद 
अमळगाव , निंभोरा, पिंगळवाडे, दोधवद, जळोद 
भरवस , मुडी प्र. डा . , चौबारी, जैतपीर , ब्राम्हणे , पाडसे , 
गलवाडे बुद्रुक . 
वावडे, जवखेडा, मांडळ, शिरसाळे बुद्रुक, पिंपळे बुद्रुक , 
लोण बुद्रुक ,. 
हेडावे, सडावण बुद्रुक , कन्हेरे , जुनोने , सारबेटे बुद्रुक 
टाकरखेडा , कुन्हे खुर्द, म्हसले , निमझरी, पळासदळे 


अमळनेर 


अमळगाव 


अमळनेर 


भरवस 


अमळनेर 


वावडे 


अमळनेर 


हेडावे (नवनिर्मित) 
टाकरखेडा (नवनिर्मित ) 


अमळनेर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


३ 


तालुका चोपडा 


चोपडा 


चोपडा 


चोपडा -१, चोपडा -२, चोपडा-३, नागलवाडी, कर्जाणे, वैजापूर , 
देवझिरी. 


चोपडा 


आडगाव ( नवनिर्मित ) 


चोपडा 


अडावद 


चोपडा 


धानोरा 


चोपडा 


गोरगावले 


आडगाव , विरवाडे, वडती, अंबाडे, तावसे खुर्द, गरताड 
अडावद -१ , अडावद- २, वर्डी, मंगरुळ, कमळगाव, वडगाव 
बुद्रुक . 
धानोरा प्र. अ., देवगाव, पंचक , खर्डी, बिडगाव , मोहरद 
गोरगावले बुद्रुक , धनवाडी, कठोरा, कुरवेल , तावसे बुद्रुक , 
खेडी बुद्रुक . 
चहार्डी, घाडवेल , धुपे बुद्रुक , अकुलखेडा, वेले, निमगव्हाण 
हातेड बुद्रुक, हातेड खुर्द, विटनेर , वढोदा , मोहिदा, बुधगाव , 
घोडगाव. 
लासूर , सत्रासेन, चौगाव , मामलदे, मौजेहिंगोणे, गणपूर , 
वेळोदे. 


चोपड़ा 


चहार्डी 


चोपडा 


हातेड 


चोपडा 


लासूर 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १६ डिसेंबर २०१७ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१ / २०१७/ अधि / कावि - ३३/ १६ / २६५४५/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ 
२०१० , ( तलाठी)/प्र . क्र . ११२/( भाग - ३)/ म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ २३६८० / जा क्र . ३८३५६/ नाशिक रोड , दिनांक ७ जून 
२०१७ अन्वये जळगाव जिल्ह्यासाठी २४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जमीन-१/ कावि - २०१७/ ३३ / १६/ २२१२, दिनांक २९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसूल मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व महसूल मंडळाचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ ( २) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून जळगाव जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय 
होणाऱ्या महसूल मंडळांची फोड / पुनर्रचना याबाबत महसूल मंडळांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि/ ई-टपाल/ २०१७/ १/ १५५/ ४२७, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उपविभागातील चाळीसगाव तालुक्यातील महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


१३ 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१७ रोजी किंवा त्यानंतर मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . सबब , या तारखेपूर्वी ज्यांना 
कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील उपविभाग चाळीसगाव यामधील चाळीसगाव तालुक्यासाठी महसूल मंडळांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पासून 
पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव व मुख्यालय अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित महसूल मंडळातील 
साझे अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


० 


३ 


तालुका चाळीसगाव 


० 


चाळीसगाव 


बहाळ 


बहाळ , न्हावे, खेडगाव , जामदा, पोहरे, तरवाडे, वडगाव 


लांबे . 


चाळीसगाव 


वाघळी ( नवनिर्मित) 


वाघळी, वडाळा- वडाळी , पातोंडा, भामरे बुद्रुक, बोरखेडे 


खुर्द, 


चाळीसगाव 


तळेगाव 


चाळीसगाव 


पाटणा ( नवनिर्मित ) 


चाळीसगाव 


शिरसगाव 


तळेगाव , हिरापुर , अंधारी, राजदेहरे, करजगाव , रोहीणी , 
माळशेवगे. 
पाटणा, शिंदी, बोढरे , विष्णुनगर , वलठाण, पिंपरखेडे, तांबोळे 
बुद्रुक . 
शिरसगाव , टाकळी प्र दे, पिलखोड , उपखेड , सायगाव , 
नांद्रे , पिंपळवाड म्हाळसा. 
मेहुणबारे , कुंझर , कळमडु, खडकी सिम, धामणगाव , दहिवद, 
लोंढे, वरखेडे बुद्रुक . 
खडकी बुद्रुक, भोरस बुद्रुक , देवळी, उंबरखेड , चिंचखेडे, 
करगाव , ब्राम्हणशेवगे , डोणदिगर . 
हातले, वाकडी, जावळे, रांजणगाव , लोंजे, बाणगाव 
चाळीसगाव-१, चाळीसगाव -२ , चाळीसगाव - ३, टाकळी प्र. चा . 


चाळीसगाव 


मेहुणबारे 


6 


चाळीसगाव 


खडकी 


हातले 


चाळीसगाव 
चाळीसगाव 


- 


चाळीसगाव 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १६ डिसेंबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


